नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी 
अंतर्गत शासकीय गोदाम बांधकामांना 
निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 

(सन २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६ ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
तारीख:-१३ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.9३/नापु-१६-ब, दि.२५.०७.२०१८. 
२. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१६७/नापु-१६-ब, दि.२१.०२.२०१९. 
३. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६-ब, दि.२५.०८.२०१९ व 
दि.०६.०८.२०१९. 
प्रस्तावना 


उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


आलेल्या काही गोदाम बांधकामास निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


प्रशासकीय मान्यतेसंबंधित संदर्भाधीन शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून 


पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे गोदाम बांधकामास निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | गोदामाचे । प्रशासकीय यापूर्वी वितरीत | सदर आदेशान्वये 
नाव मान्यतेच्या निधी (इ) उपलब्ध करून 
आदेशानुसार देण्यात येत असलेला 

अंदाजित खर्च निधी (र) 


(र) 


a . | नाशिक | निफाड | पिंपळगाव 


(बसवंत) ७,८६,९०,८९२ | २,८६,०७,२६८ | १,४६,३८,४३० 


२. | are | मालेगाव मौजे 
निळगव्हाण | १४,७६,५९,९८२ | ४,४२,९७,९९५ 


(२ गोदामे) 
१,४६,३८,४२३० 


३. | नाशिक । इगतपूरी | इगतपूरी । ७,४६,९५,३९२ i] १,४६,३८,४३० 


४. | वाशिम । रिसोड | रिसोड ३,३९,४६,६०० १,८६,७०,६३० | ६०,००,००० 


एकूण र्‌ ४,९९ »१५,२९०/- 


अक्षरी रुपये:- चार कोटी नळ्यानव लक्ष पंधरा हजार Sal नव्वद फक्त 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६ ब 


२. उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे तातडीने सुरु 
करण्यात यावीत. 


३ संबंधित गोदामासाठी मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष खर्ची होताच निधीच्या विनियोगाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र त्वरीत शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 
घ्यावी. 


४. बांधकामास विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम बांधकामाचा खर्च वाढीव होणार नाही, 


याबाबत दक्षता घ्यावी. 


प्‌. सदर गोदाम बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर असताना संबंधित अधिक्षक अभियंता, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट 


असल्याची खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी ळेखी स्वरूपात सादर 
करावा. 


६. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास 


जिल्हाधिकारी यांनी स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबतची खातरजमा 


करावी. काही त्रुटी राहिल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून 


घ्यावी व त्याचा स्थळ निरीक्षणाचा अहवाळ अभिळेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


७. हे आदेश प्राप्त होताच सदरील तरतुद जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत 


करण्यात यावी. धनादेशाने आहरीत करण्यात येऊ नये. 


८. सदर आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी माहे ३१ मार्च, २०२० अखेर खर्ची 
टाकावा. या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता 
येणार नाही. 


९. संबधित गोदाम बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसारच्या छाननीअंती सुधारित 
अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक निधी वितरित होणार नाही याबाबत संबधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी 


यांनी दक्षता घ्यावी. वितरीत करण्यात आलेले अनुदान दि.३१ मार्च, २०२० पर्यंत खर्च करण्यात 


यावे. याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील, याची नोंद घ्यावी. 


१०. उपरोक्त खर्च "मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष '४४०८, ०२ अन्न, साठवण व वखार वरील 


भांडवली खर्च, ०२, साठवण व वखार साठवण १०१, ग्रामीण भागात गोदाम बांधणे कार्यक्रम (०१) 


नविन गोदामाचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन गोदामांचे बांधकाम करणे (मुफसल) (राज्य हिस्सा) 
(कार्यक्रम) (४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षातर्गत व सन २०१९-२० या वित्तीय 


वर्षात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६ ब 


११. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ च्या भाग-१ उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ 
नुसार व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार 
प्रशासनिक विभागास प्राप्त झालेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेश निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१३१६५२१०८५०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally si 
7 bd DN: c=IN, o=Government Of Maharash' १, Civil Suppl 
radip Girdhar == Strainer 
डॉन 


2.5.4.20=46ad 1667fce35440d37e8567cc278d78039b81 154909a1 162e3 


19e905bd4e93b, 


ialNumber=f7e9a44534c5a6e0d2062d6f59ec690 1 69fc00c18def693 
11f356364b 1870337, Pradip G ॥ Cha’ 


Date: 2020.02.13 16:57:33 +05'30' 


(प्र.गि.चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. जिल्हाधिकारी, नाशिक व वाशिम. 

२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, नाशिक व अमरावती. 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मुंबई. 

४. उप आयुक्त (पुरवठा), नाशिक व अमरावती 

५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक व वाशिम. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक व वाशिम. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक व वाशिम. 

८. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

९. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१०. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 

११. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 

१४. उपमहाव्यवस्थापक,नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे- ४११००५. 

१५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 

१६. निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


